राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत सन 2023-28 या 
वित्तीय वर्षामध्ये साऊ-सेवार्थ (GAU-SEVARTH) 
प्रणाळीसाठी मनुष्यबळ खर्च भागविणे करिता 
रु.६४,६१,४७५ /- निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. ईगव्ह-०४२३/प्र.क्र.८१/१४-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक - २८ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ - १) वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिल, २०२३. 


2) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ (MahalT) यांचे पत्र क्र. MTPIApr23-24-D32, 
दि. 20/04/2023. 


प्रस्तावना :- 

कृषि व पदुम विभागाचे (खुद्द), मंत्रालय तसेच कृषि आयुक्तालय व अखत्यारितील कार्यालयांचे 
संगणकीयद्ृष्ट्या बळकटीकरण व्हावे यासाठी राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम ही योजना राबविण्यात येते. सदर 
योजनेंतर्गत सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरिता एकूण रुपये २५०० लाख अर्थसंकल्पित केलेले आहेत. 

कृषि विभाग व कृषि विभागाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, 
परभणी, डॉ. पंजाबराव arg कृषि विद्यापीठ, अकोला, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, डॉ. बाळासाहेब 
सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे व वसंतराव नाईक राज्य 
कृषि विस्तार व्यवस्थापक प्रशिक्षण संस्था (वनामती), नागपूर व इतर संलग्न कार्यालयासाठी तयार करण्यात 
आलेल्या साऊ सेवार्थ प्रणालीच्या देखभालीसाठी आवश्‍यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०४.२०२३ ते दि.३१.०३.२०२४ 
या वर्षाचे परिश्रमिक (मानधन) रु.६४,६१,४७५ /- चे देयक Mahall कडून कृषि विभागास संदर्भ क्र. २ अन्वये प्राप्त 
झाले आहे. राज्य ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमांतर्गत मंजूर निधीमधून MahalT यांना रु. ६४,६१,४७५ /- अदा करण्यास 
मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता, त्यानुषंगाने शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 
१. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षामध्ये ई-गव्हर्नन्स योजनेंतर्गत मंजूर निधीमधून कृषि विभाग व कृषि 


विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयांसाठी तयार करण्यात आलेल्या “साऊसेवार्थ प्रणालीच्या” देखभाल व 
विकसनासाठी आवरऱ्यक मनुष्यबळाचे दि.०१.०४.२०२३ ते दि.३१.०३.२०२४ या वर्षाचे परिश्रमिक (मानधन) रु. 
६४,६१,४७५ /- (रुपये चौसष्ट लाख एकसष्ट हजार aR पंचाहत्तर Ha) महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान 


महामंडळास (Maha IT) अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-०४२३/प्र.क्र.८१/१४-ओ, दिनांक - २८ ऑगस्ट, 2023 


२. या शासन निर्णयान्वये कृषि विभागांतर्गत ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रमाकरिता रु. ६४,६१,४७५ /- निधी वितरीत 
करण्यात आला असून तो पुढील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या 
तरतुदीतुन खर्ची टाकावा :- 


“मागणी क्र.डी-७ 

३४५१ सचिवालय- आर्थिक सेवा, 

पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना 

(०२) योजना 

(०२) (०४) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम अंमलबजावणी 
(कृषि) (३४५१ २७८२), १७ संगणक खर्च 


३. या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला रु. ६४,६१,४७५ /- निधी कोषागारातून आहरण व 
वितरणासाठी कक्ष अधिकारी (रोख शाखा), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना आहरण व संवितरण 
अधिकारी म्हणून व सह सचिव (प्रशा-१), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 
४. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचे संदर्भाधीन शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दि.१२ एप्रिल, २०२३ अन्वये विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८२८१६३३०५८९०१ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यापाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SANTOSH BANSIRAO KARAD 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=f981d5a9fec2e5d5dc36f39695 b5f0e4ff5b340cd5420df7c 


baa28990d692e36, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
B A N Sl R A O K A R A D serialINumber=90BBB9D3E7E74DE43F8070E2A9A65BFD42747F 19 
95A4F22FDC0240939AAB0835, cn=SANTOSH BANSIRAO KARAD 


Date: 2023.08.29 15:34:58 +05'30' 


(संतोष ब. कराड) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२. अपर मुख्य सचिव (वित्त), मंत्रालय, मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
६. प्रधान महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र , मुंबई/नागपुर 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई/अधिदान व लेखा कार्यालय मुंबई, 
८. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई, 
९. निवडनस्ती (१४-ओ). 
qo. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१४ / अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती. 


